सन २०२१-२०२२ वर्षाकरीता विद्यमान 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया सुरु 
करण्यास इरादापत्र ( LO!) देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता विभाग, दि. १६ नोव्हेंबर, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सन २०२१-२०२२ वर्षाकरीता विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन 
व्यवसाय/जादा तुकडया सुरु करण्यास शासनाचे इरादापत्र ( LO!) देण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे 

यातील सहपत्र “ब” मधील परवानगी दिलेल्या व्यवसाय/तुकडया या रकान्यातील 
व्यवसाय “इलेक्ट्रिशियन मेकेट्रॉनिक्स” ऐवजी “टेक्निशियन मेकॅट्रॉनिक्स” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/959॥॥8.90७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२१११२५११२६२०३००३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vinod Sheshrao 


Bondre 
(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. प्रधान सचिव ,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , 
मंत्रालय,मुंबई 


२.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ; 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


३. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शाळेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 

अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

६. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

७. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

८. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


